






हेलन केलरची सखी 
बेले 


लेखक: हॉली बेरी 
चित्रे: जेनिफर थेर्मेस ,__ 


हेलन केलरची घनिष्ट सखी होती बेले, 
एक कुत्री | 


हेलन केलरचा जन्म झाला तेव्हा ती 
एक सुदृढ बालिका होती. परंतु एका गंभीर 
आजाराने तिला आंधळी आणि बहिरी 
केले. शिक्षिका अन सलिव्हानच्या मदतीने 
हेलन संवाद साधू लागली. सर्वाना हे काम 
अशक्यप्राय वाटत होते. जेव्हा हेलन ब्रेल 
वाचायला, सांकेतिक भाषा वापरायला 
आणि बोलायलाही शिकत्री तेव्हा ती 
संपूर्ण देशासाठी एक स्फूर्तीदायक उदाहरण 
ठरली. तिची सर्वात चांगली सखी एक 
कुत्री होती. तिचे नाव होते बेले! 


या उल्लेखनीय पुस्तकातून आपण 
हेलनच्या विस्मयकारक आणि प्रेरणादायी 
प्रवासाची तसेच तिच्या प्रिय सखीची 
ओळख करून घेणार आहोत. 














हेलन केलरचा जन्म 27 जून 1880 रोजी अमेरिकेच्या 
टस्कम्रिया शहरातील आयकी ग्रीन नावाच्या शेतावर झाला. ती 
खूप हुशार आणि गोंडस मुलगी होती. सहा महिन्यांची 
असतानाच ती बोलू लागली. आपल्या पहिल्या वाढदिवसाच्या 
आधीच ती चालू लागली. 





शि कळक. 
आता ती आपल्या आईवडिलांशीही बोलू शकत 
नव्हती. तिने सुरुवातीला शिकलेले शब्द देखील ती 
विसरली. आपण काय विचार करत आहोत, आपल्याला 
काय वाटत आहे हे ती स्पष्ट करून सांगू शकत नव्हती. 
तिला एकाकी वाटू लागल्यामुळे ती घाबरून राहू लागली. 











पण सहा महिन्यांनंतर एकदा > 
हेलनला खूप ताप आला आणि ती खूप 
आजारी पडली. तिने आपली दृष्टी आणि 
ऐकण्याची क्षमता गमावली. मग 
हेलनचे जग अगदी सुनेसुने आणि 
अंध:कारमय झाले. 


» 


4” आ. क. 3. 


























तिला दिलासा देऊ शकेल अशी एकच गोष्ट होती, 
तिचे कुत्रे. ते खूप प्रेमळ आणि मैत्रीपूर्ण होते. 

ती त्यांना बघू-ऐकू शकत नव्हती, त्यांच्याशी बोलू 
शकत नव्हती. पण तिल्रा याने काही फरक पडला 


नाही. जेव्हा जेव्हा तिला त्यांना स्पर्श करावासा वाटे, 
तेव्हा तेव्हा ते तिच्या जवळपास घुटमळत असत. 
हेलनचे कुत्रे तिचे एकनिष्ठ सोबती बनले होते. 































हेलन सहा वर्षांची होती तेव्हा 
तिच्याकडे बेले नावाची एक शिकारी कुत्री 
होती. हेलन सगळीकडे तिच्या मागोमाग 
फिरत असे. 


हेलनच्या आयुष्यातील सर्वात 
महत्त्वाच्या दिवशीही बेले तिच्या जवळ 
असे. 


प्रय मार्च 1887 रोजी, अन सलिव्हान, अलाबामात हेलन | 
आणि तिच्या कुटुंबासोबत राहायला आली. अन अंध ; १ 
लोकांच्या शाळेत एक शिक्षिका होती. ती हेलनला मदत | 
करण्यासाठी आली होती. तिने हेलनला एका संपूर्णपणे नव्या 

जगाची कवाडे खुली करून दिली. 












अनने हेलनला एक बाहुली दिली 
आणि तिच्या पंजाला <<; करून 
अक्षरखुणा केल्या त-०0-|-. 





मग तिने हेलनला एक हॅट दिली 


अनने हेलनच्या पंजाला आपल्या बोटांनी स्प्शे करून अक्षरखुणांचा 
संवाद कसा करायचा ते शिकवले. सुरुवातीला, हेलनला त्या शब्दांचा अर्थ 
समजायचा नाही. 


आणि अक्षरखुणा केल्या ॥-०-. 


हेलनला हे सगळे खेळासारखे वाटले. 









एके दिवशी, अँनने हेलनचा हात वाहात्या पाण्याखाली धरला. मग तिने 
आपल्या बोटांनी तिच्या पंजाला स्पर्श करून अक्षरखुणा केल्या ॥/-१--९-. 









अखेरीस, हेलनला उमगल्रे की पणी हा असा काहीतरी 
6 थंड पदार्थ आहे, जो आपल्या हातावरून वाहात असल्याचे 
आपल्याला जाणवू शकते. पहिल्यांदाच हेलन एखादी वस्तू 
आणि ती दर्शवणारी अक्षरे हा संबंध जोडू शकती. 


वया 


है 























ज्या क्षणी हेलनने पहिल्ला शब्द शिकला, त्या 
व... तिचे अंध:कारमय जग प्रकाशाने भरून गेले. 
ती एकाच दिवसात तब्बल तीस शब्द शिकली. 


हेलनने बेलेच्या छोटयाशा पंजाला आपल्या बोटांनी 
स्पर्श करून तिला अक्षरखुणा शिकवायचा प्रयत्न केला. 
हेलन काय करत होती, हे बेलेला कळले नाही. पण हेलन 
“च्या आपल्याकडे लक्ष देत आहे, म्हणून तिला बरे वाटले. ती 
(३) शांत बसून आपली शेपटी हलवत राहिली आणि हेलन 
५ आपल्या नवीन शब्दांचा सराव करत राहिली... 


1 
क हि कि. 
| > 















हेलनचे बरेचसे शिक्षण घराच्या बाहेर 
होत असे. ती आणि अन बेल्रेसोबत जंगलात 
दूरवर फिरायला जात. अन हेलनला नव्या 
गोष्टी समजून घ्यायला आणि शोधायला 
प्रोत्साहन देत असे. 











ह. 
3  . 
१. र कॅट क... | 
शट “<< ३ * 
1, "४४. ५... “नहि | ५५५ 


वि 
। 8178 
हॅ क अ 


1 && ॥////> ७१५५*& ४4८-//////”/”* ८”. 
















एके दिवशी सकाळी हेलन अनला शोधत धावत धावत जिन्यावरून वर 
आली. ती खूप उत्तेजित दिसत होती. हेलनने १०४ ७०७५ (कुत्र्याचे पिल्लू) 
अशा अक्षरखुणा केल्या आणि आपली पाच बोटे उंचावून दाखवली. ती काय 
सांगायचा प्रयत्न करत होती, हे अ॑नला कळले नाही. 





क. , हुन य ड्ट् 
र.” र्‍ न 
ल गी :५८२०.८५.. क » ४८५ «> 


वी. “$ - क हि 8 ती य 


मग हेलनने अनचा हात धरून तिल्रा बाहेर आणले. घराच्या 
मागे बेले आणि तिची पाच गोंडस तान्ही पिल्ले होती. 








हेलन पिल्लांच्या मुलायम त्वचेवरून मायेने हात 
फिरवत असताना अँनने तिला 0५००/ (कुत्र्याचे पिल्लू) हा 
शब्द शिकवला. हेलनने प्रत्येक पिल्लाला स्पर्श केला आणि 
अनने अक्षरखुणा केल्या, ॥/९७५०७९५ (पाच पिल्लो. 


एक पिल्लू इतरांपेक्षा लहान होते. हेलनने त्याला धरल्रे 
आणि अक्षरखुणा केल्या 513॥ (लहानो. मग अँनने 
अक्षरखुणा केल्या ५९'/ 5॥8॥ (खूप लहान). पिल्ले चुळबूळ 
करू लागली तेव्हा हेलनला हसू आले. ती दुपारभर 
त्यांच्याशी खेळत राहिली. 











जेव्हा हेलन हजारो शब्द शिकलत्री तेव्हा अनने तिला ब्रेल लिपी शिकवली. 
ही लिपी अंध व्यक्तिना लिखाणासाठी उपयोगी पडते. या लिपीत उठाव असलेली 


टिंबे असतात. ही टिंबे संख्या आणि वर्णाक्षरे दर्शवतात. 





बोटांनी स्पर्श करून हेलन ही टिंबे आणि त्याद्वारे शब्द वाचायला शिकली. 


$०--च्च) 71. >> 


















हेलन दहा वर्षांची होती तेव्हा तिला वै ळे वी द्र 

आपल्या आवाजात कसे बोलायचे, हे 
शिकण्याची इच्छा झाली, ज्यामुळे सगळे 
तिला समजून घेऊ शकल्रे असते. 


डू | - पता शि १ ., 
"्ि ] 


(हव | 
शर यय काक च्य. क 











व हम हा "नी | 
क णक _> कळ ७. ६. | षि कि“. 1890 च्या वसंत क्रतूत अन हेलनला घेऊन सारा 

7 री "श. कुल्लरला भेटायला बोस्टनला गेली. सारा फुल्लर बहिऱ्या 
मुलांच्या होरेस मान शाळेची प्रिन्सिपल होती. 











कित्येक तासांच्या 
सरावानंतर, हेलनने तिचे पहिले 
वाक्‍य म्हटले: 


“हे उबदार आहे.” 


वी 


0... औ | 
| १ | 
| | अ. 1 
40 आ. 

> ता 

लले ला 2”/”*> <कश2त्7चास्यात का 


/ 


ककटक"7/॥/७ 3 ८ 1011यक्यरट”-- 





। 


सारा हेलनला स्वत:च्या आवाजात बोलायला शिकवण्याचा प्रयत्न करू लागली. हेलन साराच्या 
ओठांना स्पर्श करून त्यांची हालचाल समजून घेऊ लागली. मग हेलन ते शब्द बोलायचा प्रयत्न करू 
लागली. शब्द ऐकू येत नसल्याने आणि सारा दिसत नसल्याने तिला हे खूप कठीण गेले. 


ला” "ल्य *ा णक ल्ल्ञ या क “ह अ 





शा 
हेलनने आपल्या लाडक्या कुत्रीला हाक 
मारली, “बेले, ये!” 


बेले धावतच हेलनजवळ आली आणि 
तिचे हात चाटू लागली. त्या क्षणी हेलनला 
आनंदाचे भरते आले. आता बेल्रेसुद्धा तिचा 
आवाज समजू शकत होती! 





१, अन आणि हेलन घरी परतले तेव्हा तिच्या 
आईवडिलांनी आणि लहान बहीण मिल्ज्रेञझने त्यांचे 
स्वागत केले. 





















--ह.......निलयव श्री. | 
“र “क्ल ॥७&» 





हेलनला आयुष्यभर कुत्र्यांविषयी ममत्व वाट राहिले. ती लहान 
असताना तिच्या कुटुंबात त्रिश नावाचा कुत्रा होता. हेलनची आवडती 
बेले ही एक आयरीश कुत्री होती. 


या आत्मचरित्रात हेलनने लिहिले 
आहे की बेले तिची घनिष्ठ मैत्रीण होती. तिने बेलेला शब्दखुणा 
शिकवायचा खूप प्रयत्न केला. अन सलिव्हानला हेलनची कुत्र्यांप्रती 
असलेल्या प्रेमाची जाणीव झाली. अलाबामाला आल्यावर दोन 
महिन्यांनी, अनने आपल्या एका मित्राला पत्र लिहिले. त्यात तिने 
हेलनला पिल्ल्यांचा शोध लागल्यावर झालेल्या आनंदाचे वर्णन केले. 


कित्येक वर्षांनी, रेडक्लिफ कॉलेजात हेलनने यशस्वीपणे परीक्षा 
दिली, म्हणून तिच्या वर्गबांधवांनी तिला एक बोस्टन टेरियर कुत्रा 
बक्षीस दिला. हेलनला तो खूप आवडला. तिने त्याचे नाव फ़िज ठेवले. 


1937 साली, हेलन व्याख्यान देण्यासाठी जपानला गेत्री. तिथे 
तिला अकिता प्रजातीचा जपानी कुत्रा आवडला. कुत्र्याच्या मालकाने 
एक कुत्रा भेट म्हणून दिला. हेलनने त्याचे कार्मिकेझ गो असे 
नामकरण केले. अकिता प्रजातीचा कुत्रा अमेरिकेत आणणारी हेलन ही 
पहिल्लीच व्यक्ती होती. 





कामिकेझ गो याची थोड्याच काळात आपला भाऊ केनझान गो याच्याशी भेट 
झाली. दोन्ही कत्र्यांनी हेलनच्या मनात विशेष जागा पटकावली 


आपल्या संपूर्ण आयुष्यात हेलनने ग्रेट डेन्स, मास्टीफ, जर्मन शेफर्ड, शेटलॅड 
केलीस, आयरीश व इंग्लिश सेट्स, स्प्रिंगर स्पॅनिअल्स, बोस्टन टेरियर, बुल 
टेरियर, अकितास, स्कॉटीश टेरियर, डॅकशंड्स आणि मिश्र प्रजातीचे अनेक कुत्रे 
पाळले. या कुत्र्यांसोबत काढलेले हेलनचे अनेक फोटो पाहायला मिळतात. 


हेलनला कुत्र्यांचे विनाअट प्रेम, निष्ठा 
आणि मैत्री हे गुण फारच भावले. त्यांनी 
तिला आयुष्यभर आनंदच दिला. 
आपल्या आत्मचरित्रात ती म्हणते, 
“माझे हे मित्र माझ्या मर्यादा जाणतात. 
मी एकटी असताना ते नेहमी 
माझ्याजवळ राहातात. त्यांची माया 
करण्याची पद्धत आणि शेपटीची हालचाल 
मला खूप आवडते. त्यांची खेळकर मैत्री 
मला खूप सुख देते. 








1900 साली, हेलनने मॅसेच्युसेट्स राज्यातील केंत्रिजच्या रेडक्लिफ कॉलेजात शिक्षण घेतले. वर्गात 
प्राध्यापक जे शिकवत ते अन तिच्या पंजावर अक्षरखणा करून समजावत असे. कॉलेजात असतानाच, हेलनने 
आपले आतमचरित्र द स्टोरी ऑफ माय लाईफ लिहिले. हे पुस्तक 1930 साली प्रकाशित झाले आणि 
जगभरात बेस्ट सेलर ठरले. त्याची अफाट विक्री झाली. एका वर्षानंतर, हेलनने सन्मानपूर्वक पदवी प्रास 
केली. पुस्तक लिहिणारी आणि पदवी मिळवणारी ती पहिलीच बहिरी आणि अंध व्यक्ती होती. 


मग हेलन आपल्या आयुष्याविषयी लिहू लागली, व्याख्याने देऊ लागली. अनसोबत तिने देशभर प्रवास 
केला आणि बहिऱ्या, अंध मुलांना शिक्षित करण्याविषयी व्याख्याने दिली. हेलनने अंध मुलांसाठी चांगल्या 
शाळा आणि ग्रंथालये उभारण्याची शिफारस केली. 


1936 साली, अँनच्या मृत्यूनंतर, हेलन दुसऱ्या एका सहकाऱ्यासोबत प्रवास करत राहिली. तिने अपंग 
लोकांविषयी लोकांना जागृत करण्यासाठी आणि निधी जमवण्यासाठी 39 देशांचे दोरे केले. तिने अपंगांना 
हक्‍क -चांगले शिक्षण, चांगल्या संधी आणि रोजगार -मिळावे म्हणून अविरत काम केले. हेलनने अंध 
लोकांसाठी अमेरिकी फाउंडेशनसोबत 40 वर्षे काम केले. तिच्या या सेवेसाठी तिला अनेक परस्कार मिळाले 
1964 सात्री, अध्यक्ष निडन जॉन्सन यांनी तिला प्रेसिडिन्शियल मेडल ऑफ फ्रीडम या अमेरिकेच्या सर्वोच्च 
नागरी पुरस्कार परस्काराने सन्मानित केले. 


हेलन वयाच्या 81 वर्षांपर्यंत काम करत राहिली. सहा वर्षांनी, जून 1968 मध्ये झोपेत असतानाच तिचा 
मृत्यू झाला. हेलन एक उल्लेखनीय स्त्री होती. तिने गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी आपले आयुष्य समर्पित 
केले. ती आजही लोकांना सदोदीत स्फूर्ती देते. 





